RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५, अंक २ ९ ] 


शुक्रवार , जुलै २६ , २०१ ९/ श्रावण ४, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १२.०० 


• 


असाधारण क्रमांक ४६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
( महाराष्ट्र शासनाचा अंगिकृत व्यवसाय ) 

अधिसूचना 

क्रमांक मऔविम / IIA/ D८५३६६ / २०१ ९ 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

ज्याअर्थी शासनाचे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची अधिसूचना क्रमांक आय.आय.ए. पॉलिसी-२०१० / प्र.क्र .७६८ / उद्योग-२, दिनांक २२ 
फेब्रुवारी २०१३ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण, २०१३ जाहीर करणेत आले ( यापुढे उक्त धोरण असे नमूद केले आहे .) 

आणि ज्याअर्थी, जे क्षेत्र शासनाचे भूसंपादन कायदा, १८ ९ ४ अथवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ अन्वये भूसंपादित झालेले 
नाही , त्याचे क्षेत्रफळ हे किमान ४० हेक्टर असेल , अशा खाजगी क्षेत्रावर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची योजना राबविण्याचानिर्णय 
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे, की जी योजना उक्त औद्योगिक धोरणातील अनुसूची अ मधील परिच्छेद-४ ( अ) व ४( ब ) मध्ये नमूद 

आहे 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम ४३ (१-ब) नुसार महामंडळास कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्राला 
राजपत्रातील अधिसुचनेद्वारे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करता येईल व सदर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राला महामंडळ विशेष 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम -११५ ( ३) अन्वये काम करू शकेल ; 

आणि ज्याअर्थी, मे. चोरडिया इंडस्ट्रियल पार्क LLP यांनी अर्जान्वये प्रस्तावित मौजे सांगवी, नायगाव व धनगरवाडी, ता. खंडाळा, जि . 
सातारा येथील क्षेत्राला एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची महामंडळास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दिनांक २२ मार्च २०१८ रोजी संपन्न झालेली ९ ४ व्या उच्चाधिकार समितीचे बैठकीत मे. चोरडिया इंडस्ट्रियल पार्क LLP 
यांचे प्रस्तावित मौजे . सांगवी, नायगाव व धनगरवाडी, ता . खंडाळा, जि . सातारा येथील क्षेत्राला एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकासाला सहमती 
दर्शविली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांची अधिसूचना क्रमांक आय.आय.आय.२०१८ / प्र.क्र .१०३२ / 
ड -१४ , दिनांक १६ जुलै २०१ ९, अन्वये मौजे सांगवी, नायगाव व धनगरवाडी, ता . खंडाळा, जि . सातारा येथील ८३.७५५० हे.आर. क्षेत्र महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम २ ( खंड -ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. 

त्याअर्थी, शासनाचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( सन २०१३ चा सुधारणा अधिनियम , १५ ) च्या कलम -४३ ( खंड -१ ब ) 
अन्वये महामंडळास प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . अनबलगन , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ याद्वारे उपरोक्त अधिसूचित झालेल्या मौजे सांगवी, नायगाव व धनगरवाडी, ता . खंडाळा, जि . सातारा येथील खालील अनुसूचीत 
उल्लेखिलेल्या औद्योगिक खाजगी क्षेत्रास एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे . 


भाग दोन - ४६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जुलै २६, २०१९ / श्रावण ४ , शके १९ ४१ 
उक्त अधिसूचनेची प्रत व सोबत स्थळ निश्चिती चतुःसीमा दर्शविलेला नकाशा हा या अधिसूचनेचा भाग समजण्यात यावा. तसेच सदर 
अधिसूचना ही महामंडळाचे www.midcindia.org या वेबसाईट वर उपलब्ध असेल . 

अनुसूची 
जिल्हा सातारा , तालुका खंडाळा, मौजे धनगरवाडी 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


अ.क्र . 


गट नं . 


हे . आर 


क्षेत्र 
हे . आर 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


४४० 


३.०२० 


१३ 


४५२ 


०.२६० 


२ 


०.७२० 


१४ 


४५३ 


०.१४० 


४४१ 
४४२ 


३ 


०.६३० 


१५ 


४५४ 


०.१२० 


४ 


४४३ 


०.३ ९ ० 


१६ 


४५५ 


०.१०० 


५ 


४४४ 


०.३ ९ ० 


१७ 


४५६ 


०.१६० 
०.१६० 


६ 


४४५ 


१८ 


४५७ 


७ 


४४६ 


२.२२० 
०.२ ९ ० 
०.२४० 


१ ९ 


४५८ 


८ 


४४७ 


२० 


४५ ९ 


४४८ 


०.१६० 


२१ 


४६० 


९ 
१० 


५.७ ९ ० 
१.३८० 
१.०१० 
४.७५० 
०.३६० 
२२.८३० 


४४ ९ 


०.२३० 


२२ 


४६१ पै . 


११ 


४५० 


०.०७० 


२३ 


४३३ ब 


१२ 


४५१ 


०.२४० 


एकूण 


चतुःसीमा 
उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


: मौजे धनगरवाडी गट नं . ४६१ पै, ४६२ , ४३ ९ 
: मौजे केसुर्डीची शीव 
: मौजे धनगरवाडी गट नं . ४३६ , ४३३, ४३४ व राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ 
: मौजे नायगावची शीव . 

अनुसूची 
जिल्हा सातारा , तालुका खंडाळा, मौजे सांगवी 


अ.क्र . 


गट नं . 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


क्षेत्र 
हे . आर 

( ३ ) 


हे . आर 


( २ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१/१ 


१.५ ९ ८ ९ 


१४ 


३ ९ ६ 


०.५०० 


२ 


१/२ 


०.८५७० 


१५ 


३ ९ ६ अ 


१.१५० 


३ 


०.५४३७ 


१६ 


३ ९ ७ 


०.१२० 


४ 


१/४ 


१.२४८७ 


३ ९ ७ अ 


०.२२० 


५ 


१.२०२७ 


१८ 


३ ९ ८ 


१/५ 
१/६ 


०.५५० 
०.२५० 


६ 


१.४१४५ 


१ ९ 


३ ९९ 


७ 


१/७ 


२.३७१७ 


२० 


४०० अ 


०.८७० 


८ 


१/८ 


०.४७ ९ ५ 


२१ 


४०३ पै 


०.२०० 


९ 


१ / ९ 


१०.५०८ 


२२ 


०.७४० 


४०३ अ 
४०४ पै . 


१० 


३ ९ ३ अ 


०.८१० 


२३ 


०.२२० 


११ 


३ ९ ४ पै 


१.१०० 


२४ 


४०४ अ 


०.५७० 


१२ 


३ ९ ४ अ 


०.८३० 


२५ 


४०६ पै. 


०.०६० 


१३ 


३ ९ ५ 


०.४६० 


२६ 


४०६ अ 


०.५८० 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जुलै २६, २०१९ / श्रावण ४ , शके १९ ४१ 

अनुसूची 
( २ ) 

( ३ ) 

( १ ) 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


२७ 


४०७ पै . 


०.३८० 


३६ 


०.०५५ 


२८ 


४०७ अ 


०.५७० 


३७ 


०.०३५ 


२ ९ 


४२५ पै . 


०.२३० 


३८ 


०.०७५ 


३० 


४२५५ अ 


०.२३० 


३ ९ 


४४२ पै . 
४४३ पै . 
४४४ पै . 
४४५ पै. 
४४६ पै. 
४४७ पै . 
४५६ पै . 


०.५०५६ 


३१ 


४२६ पै . 


०.०५० 


४० 


०.०२० 


३२ 


४२६ अ 


१.२०० 


४१ 


०.०५५ 


३ 


०.०६५ 


४२ 


४२८ पै . 
४३ ९ पै . 


०.०२० 
०.१ ९ ० 


३४ 


१.५५० 


४३ 


४५ ९ 


३५ 


४४० 


१.००० 


एकूण 


३५.६८५३ 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस : मौजे सांगवी गट नं . ३ ९ ३, ५३२ , ३९ ४ पै 
दक्षिणेस : मौजे नायगावची शीव 
पूर्वेस 

मौजे सांगवी गट नं . ५३१, ५२८ , 
पश्चिमेस : मौजे सांगवी गट नं. ४०० पै, ४०४ पै, ४०६ १, ४०७ पै, ४२५ पै, ४२६ पै, ४२८ पै, ४३९ पै, ४६०, ४६१, ४५७, 
४५६, ४५५, ४४ ९ , ४५०, ४ ९९ , ५०७ , ५०८ , ५२९ पै, ५३८ पै व निरी - देवधर कालवा . 

अनुसूची 
मौजे नायगाव , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 


. 


. 


अ.क्र . 


गट नं . 


अ.क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


२२ 


०.०७५ 


२ 


२३ 


mm 


०.८५० 
१.६६० 
०.१२५७ 
०.६१८१ 
०.४७२७ 
१.१६० 


११७८ पै. 
११८४ पै . 
११८५ पै . 
११८६ 
११८७ 
१२०३ पै. 
१२१८ पै . 


०.०३७७ 
०.०६३३ 
०.२२० 


५ 


६ 


२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२ ९ 
३० 
३१ 
३२ 


२.३६० 


१२५० पै. 


९ 


२.८१० 
२.५१२५ 
०.३ ९ ७५ 
०.०३० 


१० 


१ 

१०४४ पै. 

१०४५ 

१०५७/२/१ 
४ 

१०५७/२/२ 
१०५७/२/३ 

१०५७/२ 
७ 

१०६३ 
८ 

१०६४ 
१०६५ पै. 

११२२ पै. 
११ 

११४५ पै . 
१२ 

११४६ पै. 
१३ 

११४ ९ 
१४ 

११६६ पै . 
१५ 

११६७ 
१६ 

११६८ 
१७ 

११६ ९ पै . 
१८ 

११७०/१ 
१ ९ 

११७०/४ पै. 
२० 

११७१ पै . 
२१ 

११७७ पै. 
भाग दोन - ४६-१अ 


०.४०० 
०.१४६२ 
०.११८२ 
०.४५० 
०.२४४ ९ 
०.०६० 
०.२५० 
०.८१० 
०.९ २० 
०.१४० 
०.० ९ ७५ 
२.२५० 
०.३०० 


०.१३६६ 


०.३८० 


३४ 


०.३०५ 


१२५१ पै . 

१२५२ 
१२७०/१ 
१२७०/२ 

१२७२ 
१२७३ पै. 
१२७४ पै . 
१२७५ 
१२७८ 
१२७ ९ 
१३१८ 
१५५७ 


३५ 


०.३४० 


३६ 


३ 


३७ 


०.५५० 
०.११२५ 
०.६३० 


३८ 


३ ९ 


०.१७० 


०.७४० 


४० 


१.२५० 


०.२२६६ 


४१ 


०.५४० 


०.२७७ ९ 


एकूण 


२५.२३ ९ ७ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जुलै २६, २०१९ / श्रावण ४ , शके १९ ४१ 
चतुःसीमा 
उत्तरेस : मौजे नायगाव गट नं . १०६६, १२७५ पै, १२७६, १२७७ व मौजे सांगवीची शीव. 
दक्षिणेस : मौजे नायगाव गट नं . १०५८ , १०६२, १०६१, १०४६, १०४७, १०४८ . 
पूर्वेस : मौजे नायगाव गट नं . १०४ ९, १०५६, १०५८ व मौजे धनगरवाडीची शीव. 
पश्चिमेस : मौजे नायगाव गट नं. १२८१, १२५० पै, १२१८ पै, १२०३ १, ११०८ पै, ११६५ , ११५०, ११४८, ११४६ पै, ११४५ पै, ११२१ , 

११२५, ११४० , ११११, ११७०,१०४२, १०४३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई, 
दिनांक २६ जुलै २०१ ९. 


डॉ . पी . अनबलगन , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै २६, २०१९ / श्रावण ४, शके १ ९ ४१ 


4 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 


(A Government of Maharashtra Undertaking ) 


NOTIFICATION 


No. MIDC / IIA / D85366 /2019 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


Whereas , Maharashtra Industrial Policy 2013, has been published by Government in Industries , 
Energy and Labour Department vide its Notification No. IIl- Policy 2010 / C.R.768 / Industry- 2 , dated 22nd 
February 2013 (Herein referred as “the said Policy ") ; 


And whereas, the Government ofMaharashtra has decided to implement the scheme of developing 
Integrated Industrial Areas on private lands admeasuring at least 40 Hect, not acquired under the Land 
Acquisition Act of 1894 or Maharashtra Industrial Development Act, 1961, in accordance with para 4 (a ) 
and 4 (b ) of the schedule - A appended to the said policy ; 


And whereas, as per section 43 (1B ) of Maharashtra Industrial Development Act, 1961, that subject to 
the general or specific directions of the State Government, the Corporation may , by notification in the 
OfficialGazette, notify any industrial area as the Integrated Industrial Area and upon such notification , the 
Corporation shall become the ‘ Special Planning Authority for such Integrated Industrial Area under the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 


And whereas, M /s. Chordia Industrial Park LLP .made an application requesting MIDC to notify 
their proposed project area in Village Sanghavi,Naigaon and Dhangarwadi, Taluka Khadala, District Satara 
as ‘Integrated Industrial Area ; 


And whereas , the High Power Committee in its 94th meeting held on 22nd March , 2018 has approved 
the proposal of an ‘Integrated Industrial Area proposed to be developed by M /s . Chordia Industrial Park 
LLP in Village Sanghavi, Naigaon and Dhangarwadi, Taluka Khadala , District Satara ; 


And whereas, vide its , Notification No.IDC - 2018 / CR 1032 / Ind. 14 , dated 10th Jully 2019 of Industries 
Energy and LabourDepartment,Government of Maharashtra declared 83.7550 HR area of Village Sanghavi, 
Naigaon and Dhangarwadi, Taluka Khadala , District Satara to be an Industrial Area under clause (g ) of 
section 2 ofMaharashtra Development Act, 1961. 


Since , the Government ofMaharashtra , by clause ( 1B ) of section 43 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah.XV of 2013), conferred the power to declare an Integrated Industrial Area , 
for the purpose of the said Act to the Chief Executive Officer , MIDC , I, Dr P. Anbalagan , in exercise of the 
power under the said Act hereby notify the area at Village Sanghavi, Naigaon and Dhangarwadi, Taluka 
Khadala , District Satara as per appended schedule as Integrated Industrial Area ; 


A copy of this Notification and plan showing boundaries of the proposed Integrated Industrial Area 
shall form part of this Notification . 


The Notification is made available on the website of MIDC www.midcindia.org . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै २६, २०१९ / श्रावण ४, शके १९ ४१ 


Schedule 
Village Dhangarwadi, Taluka Khandala , District Satara 


Sr.No. 

(1 ) 


Gat No. 

(2 ) 


Area H.R. 

( 3 ) 


Sr.No. 

( 1) 


Gat.No. 

( 2 ) 


Area H.R. 

(3 ) 


440 


3.020 


13 


452 


0.260 


2 


441 


0.720 


14 


453 


0.140 


3 


442 


0.630 


15 


454 


0.120 


4 


443 


0.390 


16 


455 


0.100 


5 


444 


0.390 


17 


456 


0.160 


6 


445 


2.220 


18 


457 


0.160 


7 


446 


0.290 


19 


458 


5.790 


8 


447 


0.240 


20 


459 


1.380 


9 


448 


0.160 


21 


460 


1.010 


10 


449 


0.230 


22 


461 pt 


4.750 


11 


450 


0.070 


23 


433 b 


0.360 


12 


451 


0.240 


Total 


22.830 


Boundaries : 


On the North by : 
On the South by : 
On the East by 
On the West by : 


Village DhangarwadiGat No 461 pt, 462,439 . 
Village Kesurdi Boundary . 
Village Dhangarwadi Gat No.436,433,434 and National Highway No. 4 
Village Naigaon Boundary. 


: 


Schedule 
Village Sangvi, Taluka Khandala , District Satara . 


Sr.No. 

( 1) 


Gat No. 

(2 ) 


Area H.R. 

(3 ) 


Sr.No. 

( 1) 


Gat.No. 

( 2 ) 


Area H.R. 

(3 ) 


1 


1/1 


1.5989 


16 


397 


0.120 


2 


1/2 


0.8570 


17 


397 A 


0.220 


3 


1/3 


0.5437 


18 


398 


0.550 


4 . 


1/4 


1.2487 


19 


399 


0.250 


5 


1/5 


1.2027 


20 


400 A 


0.870 


6 


1/6 


1.4145 


21 


403 pt 


0.200 


7 


1/7 


2.3717 


22 


403 A 


0.740 
0.220 


8 


1/8 


0.4795 


23 


404 pt 


9 


1/9 


10.508 


24 


404 A 


0.570 


10 


393 A 


0.810 


25 


406 pt 


0.060 


11 


394 pt 


1.100 


26 


406 A 


0.580 


12 


394 A 


0.830 


27 


407 pt 


0.380 


13 


395 


0.460 


28 


407 A 


0.570 


14 


396 


0.500 


29 


425 pt 


0.230 


15 


396 A 


1.150 


30 


425 A 


0.230 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै २६, २०१९ / श्रावण ४, शके १९ ४१ 


Schedule 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


31 


426 pt 


0.050 


38 


0.075 


32 


426 A 


1.200 


39 


0.5056 


33 


0.065 


40 


444 pt 
445 pt 
446 pt 
447 pt 
456 pt 


0.020 


428 pt 
439 pt 
440 


34 


1.550 


41 


0.055 


35 


1.000 


42 


0.020 


36 


0.055 


43 


459 


0.190 


442 pt 
443 pt 


37 


0.035 


Total 


35.6853 


Boundaries : 


On the North by : Village Sangvi Gat No.393 , 532 , 394 pt. 
On the South by : Village Naigaon Boundary . 
On the East by Village Sangvi GatNo.531,528 . 
On the West by : Village Gat No. 400 pt, 404 pt, 406 pt, 407 pt, 425 pt, 426 pt,428 pt, 439 pt, 

460 , 461, 457, 456 , 455 , 449, 450 , 499 , 507 , 508 , 529 pt, 538 pt, and 
Nira - Devdhar Canal. 


Schedule 
Village Naigaon , Taluka Khandala , District Satara 
Area H.R. 

Sr.No. Gat.No. 
(3 ) ( 1 ) 

( 2 ) 


Sr.No. 

( 1) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area H.R. 

( 3 ) 


1 


1044 pt 


0.850 


22 


2 


1045 
1057/2/1 


1.660 
0.1257 


23 
24 


3 


0.075 
0.0377 
0.0633 
0.220 
0.400 


4 


1057/2/2 
1057/2/3 


0.6181 
0.4727 


25 
26 


5 


1178 pt 
1184 pt 
1185 pt 
1186 
1187 
1203 pt 
1218 pt 
1250 pt 
1251pt 
1252 


6 


1057/2 


1.160 


27 


0.1462 


7 


1063 


2.360 


28 


0.1182 


8 


1064 


2.810 


29 


0.450 


9 


2.5125 


30 


0.2449 


10 


0.3975 


31 


0.060 


11 


0.030 


32 


1270/1 


0.250 


12 


1065 pt 
1122 pt 
1145 pt 
1146 pt 

1149 
1166 pt 
1167 


0.1366 


33 


1270/2 


0.810 


13 


0.380 


34 


1272 


0.920 


14 


0.305 


35 


0.140 


1273 pt 
1274 pt 


15 


0.340 


36 


0.0975 


16 


1168 


0.550 


37 


1275 


2.250 


17 


1169 pt 


0.1125 


38 


1278 


0.300 


18 


1170/1 


0.630 


39 


1279 


0.170 


19 


0.740 


40 


1318 


1.250 


20 


1170/4 pt 
1171 pt 
1177 pt 


0.2266 


41 


1557 


0.540 


21 


0.2779 


Total 


25.2397 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै २६, २०१९ / श्रावण ४ , शके १९ ४१ 


Boundaries : 


On the North by : Village Naigaon Gat No. 1066,1275 pt, 1276,1277 , and 

Village Sangviboundary 
On the South by : Village Naigaon Gat No. 1058 , 1062, 1061, 1046 , 1047 , 1048 . 
On the East by : Village Naigaon Gat No. 1049, 1056 , 1058 and Village Dhangarwadi 

Boundary . 
On the West by : Village Naigaon Gat No. 1281, 1250 pt, 1218 pt, 1203 pt, 1108 pt, 1165, 1150 , 

1148 , 1146 pt, 1145 pt, 1121 , 1125 , 1140 , 1111 , 1170 , 1042 , 1043 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Mumbai, 
dated the 26th July 2019 . 


DR. P. ANBALAGAN , 

Chief Executive Officer , 
Maharashtra Industrial Development Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


